प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप हंगाम सन 2020 
साठी राज्य हिस्सा पिक विमा हप्ता अनुदान रक्‍कम 
वितरीत करण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रपिवियो-२०२०/प्र.क्र.३००/११ अ, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: 30 मार्च, २०२१. 


वाचा- 


१. शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग क्र. प्रपिवियो-२०२०/प्र.क्र.४०/११- अ, दि.२९.६.२०२० व 
दि.१७.७.२०२०. 

२. शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्र.अर्थसं-.२०२०/प्र.क्र.६५/अर्थ-३, दि.१४.५.२०२०. 

३. शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग क्र. प्रपिवियो-२०२०/प्र.क्र.३००/११-अ, दि.९.१०.२०२०. 

४. झासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग क्र. प्रपिवियो-२०२०/प्र.क्र.३००/११-अे, दि.२४.११.२०२०. 

५. कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र. सां ८/ वि. ह. अनु/ १२१४०/२०२१ दि. ३०.०३.२०२१. 


प्रस्तावना :- 


प्रधानमंत्री पिक विमा योजना खरीप २०२० राज्यात दि.२९.६.२०२० व दि. १७.७.२०२० च्या 
शासन निर्णयान्वये भारतीय कृषि विमा कंपनी, इफ्को टोकिओ जनरल SAR क॑. लि., रिलायंन्स जनरल 
इंन्शुरन्स क॑. लि., भारती ART जनरल इंन्शुरन्स क॑. लि., बजाज अलियान्स इंशुरन्स कंपनी लि. व 
एचडीएफसी sat इंन्शुरन्स hfe या ६ विमा कंपन्यांमार्फत राबविण्यात येत आहे. योजनेअंतर्गत खरीप 
हंगाम २०२० करिता कृषि आयुकत कार्यालयाने सादर केलेल्या मागणीनुसार राज्य हिस्सा अनुदान वितरीत 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


प्रधानमंत्री पिक विमा योजना खरीप हंगाम २०२० करिता संदर्भ क्र. ५ अन्वये कृषि आयुक्‍त 
कार्यालयाने सादर केलेल्या मागणीस अनुसरून भारतीय कृषि विमा कंपनी, इफ्को टोकिओ जनरल 
इंन्शुरन्स कं. लि., रिलायंन्स जनरल इंन्शुरन्स कं. लि., भारती SRA जनरल SARA क॑. लि., बजाज 
अलियान्स इंशुरन्स कंपनी लि. व एचडीएफसी sat इंन्शुरन्स क॑.लि या ६ विमा कंपन्यांना राज्य हिस्सा 
अनुदान म्हणुन रु. ८३३,८५,५५,७७१/- इतकी रक्‍कम अदा करणे आवश्यक असल्याने सदर रक्‍कम 
वितरीत करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. संबंधित विमा कंपनींना यापुर्वी दिलेल्या व आता 
द्यावयाच्या पीक विमा हप्ता अनुदान राज्य हिस्सा अनुदानाचा तपज्ञील पुढीलप्रमाणे आहे :- 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रपिवियो-२०२०/प्र.क्र.३००/११ अ, 


एकूण पीक विमा हप्ता | यापुर्वी अदा वाचा 
कषी bit अदा करावयाचे विमा हप्ता राज्य 
विमा कंपनी राज्य हिस्सा अनुदान | करण्यात आलेले अनुदान 
हिस्सा अनुदान रु. 
रु. अनुदान रु. 
(१) (२) (३) (४) 
भारतीय कृषि विमा कंपनी ७२०२८७८६५७ १८८५०४२३३७ २४७८४७७८८२ 
इफ्को टोकीओ TALS SARA 
a ४०४१४४४४१३ १२६२०४३५६६ १३९०६४२६९५ 
लि. 
रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनी ४३९६६७८०६५ १३२०९९६१३० १५१२८७६९८४ 
भारती अँक्सा जनरल इन्शुरन्स क॑. लि. २४६६२२०६९३ ६६६३२६२३९ ८४८६१५३५६ 
बजाज अलियांझ जनरल इन्शुरन्स 
uh ३१६६७३७५३५ ७३४४०२५४९ १०८९६६००२५ 
कंपनी 
एचडीएफसी इर्गा जनरल इन्शुरन्स 
कंपनी २९५९३०३२५२ ७४६३८९१७९ १०१८२८२८२९ 
. 
एकूण २४२३३२६२६१५ ६६१५२००००० ८३३८५५५७७१ 


२. प्रस्तुत बाबींवर होणारा खर्च खालील लेखाशिर्षाखाळी सन २०२०-२१ करिता मंजूर केलेल्या 
अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून भागविण्यात यावा :- 


मागणी क्र. डी -३ 

२४०१ - पीक संवर्धन 

११०, पीक विमा (००) (०८) प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेंतर्गत विमा हप्त्यासाठी अर्थसहाय्य 

राज्य हिस्सा (२४०१ A ६६४) योजनेतर 

३३, अर्थसहाय्य 
३. सदर शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात येणारा निधी प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेच्या मार्गदर्शक 
सूचना व शासनाने वेळावेळी निर्गमित केलेले शासन निर्णय / परिपत्रक नुसार खर्च करण्यात यावा. 
४. प्रस्तुत प्रयोजनार्थ सहायक संचालक (लेखा ), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना आहरण व 
संवितरण अधिकारी तर आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रण अधिकारी 
म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 
५. प्रस्तुत शासन निर्णय वित्त विभाग अनौप. संदर्भ क्र. ५८/ २०२१/व्यय-१,दि. 24.03.2029 अन्वये 
दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. प्रस्तूत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०३३०१९२३२१८८०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Sugriv Sambhaji 
Dhapate 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, Fares, मुंबई - 32 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रपिवियो-२०२०/प्र.क्र.३००/११ अ, 
२. मा. राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई -३२ 
३. सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
४. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
५. संचालक (वि.प्र), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
६. मुख्य सांख्यिक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
७. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 
८. सहाय्यक संचालक (लेख), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 
१०.महाळेखापाल, महाराष्ट्र -१/२, (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर 
११.वित्त विभाग (व्यय-१/ अर्थ-१३), मंत्रालय, मुंबई- ३२ 
१२.उप सचिव (99-3 /२-ओ), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहाय्यक 
१३.कक्ष अधिकारी (२- 3), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२ 
१४.विभागीय व्यवस्थापक, भारतीय कृषि विमा कंपनी, स्टॉक एक्सचेंज टॉवर्स, २० वा AVS, दलाल 
स्ट्रीट,फोर्ट, मुंबई-४०० ०२३ 
१५.निवड नस्ती (कार्यासन ११-ओ). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


